Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १२ ( २ ) ] मंगळवार , फेब्रुवारी २८, २०१७/ फाल्गुन ९ , शके १९३८ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ-नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिकागो-नपाप्र-सीआर -२६७- कावि-१४७- २०१७. 

ज्याअर्थी, गोंदिया जिल्ह्यातील नगर परिषद , गोंदिया व तिरोडा येथील नवनिर्वाचीत नगराध्यक्ष तथा पिठासीन अधिकारी यांनी शासन परिपत्रक 
दि . २१ डिसेंबर , २०१६ अन्वये त्यांचे नगर परिषद कार्यालय येथे दिनांक १०- ०२ -२०१७ रोजी बोलविलेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभामध्ये खालीलप्रमाणे 
उपाध्यक्षाची निवड केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ(४ ) अन्वयेनिवड झालेल्या उपाध्यक्षाची 
नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, आता, मी , अभिमन्यू काळे , जिल्हाधिकारी, गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहिर करतो की , नगर परिषद गोंदिया व तिरोडा करिता खालील 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उपाध्यक्षाची निवड झालेली आहे. सदर उपाध्यक्षाचा कार्यकाळ पुढील अडीच वर्षाचा राहील . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


नाव 


पदनाम 
( ४ ) 


___ ( २) 


( ३ ) 


गोंदिया 


श्री . शिवकुमार शंकलाल शर्मा 


उपाध्यक्ष 


तिरोडा 


श्री . सुनिल गजानन पालांदुरकर 


उपाध्यक्ष 


गोंदिया : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७. 


अभिमन्यू काळे , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


ना .-एक - अ- १ ( १६९२) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८ , २०१७/फाल्गुन ९ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 


आदेश 


क्रमांक जिकागो-नपाप्र -सीआर- २६७- कावि -१४८ - २०१७. 


ज्याअर्थी, गोंदिया जिल्ह्यातील नगर परिषद , गोंदिया व तिरोडा येथील नवनिर्वाचीत नगराध्यक्ष तथा पिठासीन अधिकारी यांनी शासन परिपत्रक 
दि . २१ डिसेंबर , २०१६ अन्वये त्यांचे नगर परिषद कार्यालय येथे दिनांक १० -०२ - २०१७ रोजी बोलविलेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभामध्ये खालीलप्रमाणे 
नामनिर्देशित सदस्यांची निवड केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम २०१० चे ६ अन्वयेनिवड 
झालेल्या नामनिर्देशित सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, आता, मी , अभिमन्यू काळे, जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहिर करतो की , नगर परिषद गोंदिया व तिरोडा करिता खालील 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्यांची निवड झालेली आहे . 


अनुसूची 


अ. क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


( 3 ) 


१ 


गोंदिया 


गोंदिया 


दादरीवाल दिनेश सत्यनारायण 
क्षत्रिय भरत हिरालाल 
अग्रवाल पराग महेशकुमार 
यादव पंकज सुंदरलाल 
गुणेरिया राजेश सुकलाल 
पठान जिब्राईलखॉ समशेरखाँ 


___ तिरोडा 


गोंदिया : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७. 


अभिमन्यू काळे , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


